महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस 
आणि गाईडस, मुंबई या संस्थेच्या 
अध्यक्षपदावरील नियुक्तीबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : भास्कागा-३०१९/प्र.क्र. २७७/क्रीयुसे-३ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ जुले, २०२१ 


वाचा : - 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. भास्कागा-३०१८/प्र.क्र. २१६/ क्रीयुसे-३, 
दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१९ व शासन शुध्दिपत्रक, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. भास्कागा-३०१९/प्र.क्र. २७७/क्रीयुसे-३, 
दिनांक ०३ डिसेंबर, २०१९ 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. भास्कागा-३०१९/प्र.क्र. २७७/क्रीयुसे-३, 
दिनांक २७ डिसेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना : 
भारत स्काऊटस आणि गाईडस, नियमाच्या नियम ५० (२) मधील सुधारीत तरतुदीनुसार, संबंधित 


राज्यातील स्काऊटस आणि गाईडस संस्थेच्या “अध्यक्ष” पदी त्या राज्याचे, राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री 


किंवा मंत्री (शिक्षण/क्रीडा/गृह) अथवा प्रधान सचिव (शिक्षण) किंवा शिक्षण/ क्रीडा विभागाचे प्रमुख / 


संस्थेचे प्रमुख / रेल्वे महाव्यवस्थापक यांची नियुक्‍ती करता येते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य स्काऊटस 


आणि गाईडस संस्थेच्या अध्यक्ष पदी, अपर मुख्य सचिव (क्रीडा) यांची संदर्भ क्रमांक ३ येथील दिनांक 


२७.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर नियुक्तीमध्ये बदल करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
याअनुषंगाने, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस, नियमाच्या नियम ५० (२) मधील 


सुधारीत तरतुदीनुसार, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस, संस्थेच्या “sewer” पदी “अपर 


मुख्य सचिव ( क्रीडा )” यांच्या ऐवजी “मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण” यांची नियुक्‍ती या आदेशान्वये 


करण्यात येत आहे. 


सदर आदेशा आदेझाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः भास्कागा-३०१९/प्र.क्र. २७७/क्रीयुसे-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०७२३१९०१०९३०२१ असा आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swati Madhukar ८० व, 
Nanal 00 पदकी निकला awa Madhuki eal ae 


Date: 2021.07.23 18:03:27 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१ 


) मा. राज्यपालांचे सचिव 

) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
) मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, 

) विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, मुंबई 

) सर्व विधानसभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


4 
मुख्य सचिवांचे सह / उपसचिव, 

अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत स्काऊटस आणि गाईडस, नवी दिल्ली 


an 


S 


SS 


vo 


१०) महालेखापाल, ( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

११)महालेखापाल, (लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१२) राज्य चिटणीस, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस, मुंबई 

१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई (व्यय-५ 
) 
) 
) 
) 


१५)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१६) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१८)निवड नस्ती ( क्रीयुसे-१, क्रीयुसे-२, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


